ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय (खुद्द) तसेच, क्षेत्रिय 
स्तरावरील गुणवंत अधिकारी / कर्मचारी म्हणून 
गौरव करण्याची योजना-२०२०-२०२१. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुरस्कार-२०२१/प्र.क्र.9०/आस्था-५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ०१ ऑगस्ट , २०२३. 

वाचा : ग्राम विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पुरस्कार-१००५/प्र.क्र.८३६/समन्वय कक्ष, दि.०२.०९.२००५. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 

ग्राम विकास विभागांतर्गत राज्य शासनाच्या तसेच केंद्र पुरस्कृत अनेक योजना व प्रकल्प राबविले 
जातात. sa काही योजना / प्रकल्प राबविताना संबंधित अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांचे प्रशासकीय तसेच 
तांत्रिक कौशल्य पणाला लागते, असे प्रकल्प पूर्ण करतांना अधिकारी / कर्मचाऱ्यांमध्ये विशोष वैयक्तिक कौशल्य 
व गुणवत्ता आढळून येते. अशा अधिकारी /कर्मचाऱ्यांचा गौरव करण्याची योजना ग्राम विकास व जलसंधारण 
विभाग शासन निर्णय दि.०२ सप्टेंबर, २००५ अन्वये सन २००५-२००६ पासून सुरु करण्यात आली आहे. 
२. त्यानुषंगाने सन २०२०-२०२१ करिता ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय (खुद्द) तसेच, क्षेत्रिय स्तरावरील 
गुणवंत अधिकारी/ कर्मचारी म्हणून समक्रमांकित दि.११.७.२०२३ च्या शासन परिपत्रकान्वये निवड करण्यात 
आली आहे. 
३. सदरहू शासन परिपत्रकातील परिच्छेद-२ मधील महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट-ब अधिकारी मधील 
विवरणपत्र क्रमांक २ मध्ये श्री.व्ही.व्ही.सुपेकर, सहायक आयुक्‍त (विकास) ऐवजी श्रीमती व्ही.व्ही.सुपेकर, 
सहायक आयुक्‍त (विकास) असे वाचावे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०११०३७११७२२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK BALKRISHNA RAUT 

D F F p A K DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=634c9b6f0a78aa8dc2a2cad23e9ebda886 

B A | K R | S H N A eae533288a003232dfa51925322f07, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=52DEE7DD608E1 BF9A63F1C3E782C 
DF35FEBBFD44B3C12DB9684B5571AEA49117, 

R A U T cn=DEEPAK BALKRISHNA RAUT 
Date: 2023.08.01 12:23:18 +05'30' 

(दिपक बाळकृष्ण राऊत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने) 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुरस्कार-२०२१/प्र.क्र.७०/आस्था-५ 


मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


७. सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य (सवी, 
८. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


qo. 
११, 
१२. 
१२३. 
१४. 


१ & 


ae 


मा.मंत्री ( ग्राम विकास ), Fares, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 
प्रधान सचिव (ग्रा.वि.वि.व पं. रा) ग्रा.वि.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्राम विकास विभाग. 


. सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२) मंत्रालय, मुंबई 
१६. 
१८. 
चरू, 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२५. 
२६. 
२७. 
२९. 
३०. 
३१. 
32. 
33. 
२३४. 


महालेखापाल (१) (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (१) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर 
उपायुक्त (आस्थापना) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर. 
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व) 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, बेलापूर, नवी मुंबई. 
जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व) 
संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, बेलापूर, नवी मुंबई. 
संचालक, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरणे अभियान, पुणे. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
प्रहास्तीपात्र ठरलेले सर्व अधिकारी / कर्मचारी (विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग यांचे मार्फत) (६० प्रती) 
जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सवी 
प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व) 
ग्राम विकास विभागातील सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/कक्ष अधिकारी. 
अवर सचिव/कक्ष अधिकारी ( आस्था-१, आस्था-३ व वित्त-१, रोख शाखा ) ग्रा.वि.वि.मंत्राळय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (पंरा-१) ग्राम विकास विभाग यांना पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित करण्याच्या अनुषंगाने 


पुढील कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 


34. 


निवड नस्ती (आस्था-५ ) ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


